राज्यामध्ये “मुख्यमंत्री महिला 
सशक्तीकरण अभियान” राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक- २१ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/का-१०, दि.२०.९.२०२३. 


शासन निर्णय- 


राज्यामध्ये महिलांच्या संदर्भात असणाऱ्या शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची अंमलबजावणी 
गतीमान करण्यासाठी “मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान” राबविण्यास संदर्भाधीन दि.२०.९.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९२११३५४२३४४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANUP KUMAR YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f3908d24b2568f3b3 1 ae7a2607b77e47b9cced8530762f7 
03728fbf48d2b4f9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


YADAV ०000712 
(डॉ.अनुप कुमार यादव) 
सचिव, 
महिला व बाल विकास विभाग 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
९. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः माविम-२०२३/प्र.क्र.१००/ का-१० 
१२. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१३. मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 
१४. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 
१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई /औरंगाबाद / नागपूर, 
१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल AR, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१८. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 
१९. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 
२०. महासंचालक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
22. आयुकत, महिला व बाल विकास, पुणे, 
२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, बांद्रा, मुंबई, 
२४. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई, 
२५. सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 
२६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२७. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 
२८.सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, कक्ष अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
२९. निवड नस्ती/का-१०. 


— 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


